उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ यांच्या 
अधिपत्याखालील ३० खाटांच्या ग्रामीण 
रुग्णालयाच्या दंत विभागातील ६६ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत 

महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१९१ /आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १९ मे,२०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-३७०/आरोग्य ३(अ), 
दि.९.२.२०१८. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/मौआ/अपदे/४२०-२१/१८, 
दि.११.५.२०१८. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचाळक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखालील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाच्या दंत विभागातील ६६ अस्थायी अस्थायी पदाना 
दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ६६ अस्थायी पदाना शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन 
राहून दिनांक १.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६ सार्वजनिक आरोग्य,००१ - संचालन व प्रशासन 

००१ (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रा.रु. इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 

मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०३-ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, 

११०-रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये व दवाखाने, 

(०१) (०१) कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१९१/आरोग्य ३(अ) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ १६ / 
आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१८०५१८१८०४४३०७१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Roshani 
R O 5 h a Nn | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 
7 Patil, C = IN, S = Maharashtra, O 
D | Nn eS h = Government Of Maharashtra, 
OU = Public Health Department 


Kadam Patil ४५४७ 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

१. SPA, SRI, आयुक्‍तालय,आरोग्य भवन,मुंबई 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ,पुणे 

५. जिल्हा शल्य चिकित्सक,पुणे 
जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे 
महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 
अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ) 


oe ७७ —& 


पृष्ठ 2 पैकी २ 


विवरणपत्र 
पुणे मंडळ, पुणे अंतर्गत ग्रामीण रुग्णालयातील दंत विभागातील ६६ अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ. | पदनिर्मितीचा संस्थेचे नाव पदनाम पद वेतनश्रेणी । ज्या झासकीय आदेशान्वये लेखाशिर्ष 
क्र. | शासन निर्णय, संख्या पदे चाळू ठेवली त्याचा 
क्रमांक व दिनांक क्रमांक व दिनांक 
11) शासन निर्णय ग्रामीण रुग्णालय, निमगांवकेतकी, | दंत चिकित्सक a 9300-3800 | सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
२ । क्र.संकीर्ण जि.पुणे सहाय्यक गट-ड शिळ्या ग्रेड पे ४६००, । शासन निर्णय क्रअपदे bo - वैद्यकिय सेवा व 
३ | २०१२/ ग्रामीण रुग्णालय, घोडेगांव, दंत चिकित्सक pea | ४४४०,७४४० | २०१७/ प्र.क्र.३७०/ निक आरोग्य 
४ । प्र.क्र.१३०/आ-३, | जि.पुणे सहाय्यक गट-ड | १ _ | ग्रेड पे १३०० । आरोग्य-३अ, ०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
५ | दि.२५.७.२०१२ । ग्रामीण रुग्णालय, वडगांवमावळ, | दंत चिकित्सक za दि.०९.०२.२०१८ ००१ - संचालन व प्रशासन 
नि जि.पुणे सहाय्यक गट-ड za ००१ (०८) प्राथमिक आरोग्य 
७ ग्रामीण रुग्णालय, राजगुरुनगर, | दंतचिकित्सक | a | | WS. इतका दर्जा 
जि.पुणे सहाय्यक गट-ड ki हविणे (२२१० ०४१३) 
९ ग्रामीण रुग्णालय, पौड, जि.पुणे । दंत चिकित्सक a 
| 90 | सहाय्यक गट-ड कित 
| ११ | १ ग्रामीण रुग्णालय, रुई, जि.पुणे | दंत चिकित्सक | 
१२ सहाय्यक गट-ड i ae | 
93 ग्रामीण रुग्णालय, शिरुर, जि.पुणे | दंत चिकित्सक fete] 
१४ सहाय्यक गट-ड कज 
१५ ग्रामीण रुग्णालय, वेल्हा, जि.पुणे | दंत चिकित्सक | १ | 
१६ सहाय्यक गट-ड 1 १_| 
१७ ग्रामीण रुग्णालय, नारायणगांव, | दंत चिकित्सक a 
१८ जि.पुणे सहाय्यक गट-ड कि 
१९ ग्रामीण रुग्णालय, सुपा, जि.पुणे । दंत चिकित्सक | 
२० सहाय्यक गट-ड i. ae | 
२१ ग्रामीण रुग्णालय, सासवड, दंत चिकित्सक ae | 
२२ जि.पुणे सहाय्यक गट-ड | 9 | 
२३ ग्रामीण रुग्णालय, काळेकॉलनी, | दंत चिकित्सक Pe =| 


28 


२५ 


जि.पुणे 


सहाय्यक गट-ड 


२६ 


२७ 


२८ 


२९ 


30 


39 


३२ 


33 


२४ 


34 


३६ 


30 


3¢ 


38 


Yo 


४१ 


४२ 


83 


tke) 


४५ 


४६ 


og 


o¢ 


88 


षु oO 


|. ४] 

ग्रामीण रुग्णालय, जुन्नर, जि.पुणे | दंत चिकित्सक ae? | 
सहाय्यक गट-ड | 9 | 

ग्रामीण रुग्णालय, बारामती, दंतचिकित्सक | १. | 
जि.पुणे सहाय्यक गट-ड | १_ | 
ग्रामीण रुग्णालय, यवत, जि.पुणे | दंत चिकित्सक हिं 
सहाय्यक गट-ड | 9 | 

ग्रामीण रुग्णालय, न्हावरा, जि.पुणे | दंत चिकित्सक कि 
सहाय्यक गट-ड | १_ | 

ग्रामीण रुग्णालय, आळंदी, जि.पुणे | दंत चिकित्सक pea | 
सहाय्यक गट-ड | 9 | 

ग्रामीण रुग्णालय, जेजुरी, जि.पुणे | दंत चिकित्सक | १ | 
सहाय्यक गट-ड | १_ | 

ग्रामीण रुग्णालय, चाकण, जि.पुणे | दंत चिकित्सक हिं 
सहाय्यक गट-ड | 9 | 

ग्रामीण रुग्णालय, शिक्रापूर, दंतचिकित्सक | १. | 
जि.पुणे सहाय्यक गट-ड | 9 | 
ग्रामीण रुग्णालय,पागंरी, दंतचिकित्सक | १ | 
जि.सोलापूर सहाय्यक गट-ड | १_ | 
ग्रामीण रुग्णालय, मोहोळ, दंतचिकित्सक | १ | 
जि.सोलापूर सहाय्यक गट-ड | १_ | 
ग्रामीण रुग्णालय, ATT, दंतचिकित्सक | १ | 
जि.सोलापूर सहाय्यक गट-ड | 9 | 
ग्रामीण रुग्णालय, मंगळवेढा, दंतचिकित्सक | १ | 
जि.सोलापूर सहाय्यक गट-ड | १_ | 
ग्रामीण रुग्णालय, कुडूवाडी, दंतचिकित्सक | १ | 
शि 


जि.सोलापूर 


सहाय्यक गट-ड 


५१ ग्रामीण रुग्णालय, सांगोला, दंत चिकित्सक चित 
ष्र जि.सोलापूर सहाय्यक गट-ड - 4 
५३ ग्रामीण रुग्णालय, अक्कलकोट, | दंत चिकित्सक a 
५४ जि.सोलापूर सहाय्यक गट-ड डि 
4G ग्रामीण रुग्णालय, बार्शी, दंत चिकित्सक Ea 
५६ जि.सोलापूर सहाय्यक गट-ड शि 
4g ग्रामीण रुग्णालय, माढा, दंत चिकित्सक शि 
ष्ट जि.सोलापूर सहाय्यक गट-ड iL ed 
५९ ग्रामीण रुग्णालय, मुद्रुप, दंतचिकित्सक | १. | 
६० जि.सोलापूर सहाय्यक गट-ड | 9 | 
६१ ग्रामीण रुग्णालय, करकंब, दंत चिकित्सक ial 
६२ जि.सोलापूर सहाय्यक गट-ड डि 
६३ ग्रामीण रुग्णालय, माळशिरस, दंत चिकित्सक Ea 
६४ जि.सोलापूर सहाय्यक गट-ड शि 
६५ ग्रामीण रुग्णालय, वडाळा, दंत चिकित्सक शि 
६६ जि.सोलापूर सहाय्यक गट-ड i, | 
एकूण ६६ 


